राज्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा व कोकण 
विभागातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या भागात 
अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरस्थितीत, नैसर्गिक 
आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील 
सर्व भा.प्र.से.,भा.पो.से.,भा.व.से व महाराष्ट्र राज्य 
शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या माहे 
ऑगस्ट, २०१९ च्या वेतनातील एक दिवसाचे 
वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-१११९/प्र.क्र. २७७/१६-अ. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०१९. 


प्रस्तावना - 


कोल्हापूर, सांगळी ,सातारा व कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग आदि जिल्हयात 
अतिवृष्टीमुळे गंभीर पूरस्थिती उद्भवली आहे .राज्य शासनाचे महसूल ,पोलीस व अन्य विभागातील 
अधिकारी व कर्मचारी पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अहोरात्र काम करीत आहेत. पूरग्रस्तांना सर्व 
स्तरावरुन मदतीचा ओघ सुरु आहे. या आपत्तीमुळे झालेल्या प्राणहानी व वित्तहानी भरुन 
काढण्यासाठी मोठया प्रमाणात आर्थिक पाठबळाची आवश्‍यकता लागणार आहे. या मदतीकार्यासाठी 
सहाय्य करण्यासाठी राज्यातील विविध अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी कर्तव्यबुध्दीने ऑगस्ट 
२०१९ च्या पगारातून एक दिवसाचा पगार या मदतकार्यासाठी परस्पर कापून घ्यावा, असा प्रस्ताव 
शासनाला दिला आहे. 


परिपत्रक - 


कोल्हापूर, सांगळी ,सातारा व कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग आदि जिल्हयात 
अतिवृष्टीमुळे गंभीर पूरस्थिती उद्भवलेली असून, या नैसर्गिक आपत्तीस सामोरे जाण्यासाठी सहाय्य 
व मदत व पुनर्वसनाच्या कामास आपलाही हातभार लागावा म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., 
भा.पो.से., भा.व.से व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांचा सहभाग असावा या हेतूने त्यांना 
माहे ऑगस्ट २०१९ च्या आपल्या वेतनातील प्रत्येकी १ दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये 
देण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे. 


२. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखाळीळल सर्व शासकीय/ 
निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका/ 
नगरपरिषद, सार्वजनिक उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे तसेच सर्व स्वायत्त संस्थेचे विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांनी सदर परिपत्रक आपल्या विभागातील/कार्यालयातीळल सर्व अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या निदर्शनास आणून दयावे व त्यांना प्रश्नाचे गांभीर्य समजावून सांगावे. तसेच एक दिवसाच्या 
वेतन कपातीस त्यांची अनुमती यासोबतच्या विहित अनुमतीपत्रात स्वाक्षांकित करुन आपल्या 
विभागातील/कार्यालयातील रोख कार्यासन वा रोखपाल यांचेकडे सुपूर्द करण्यासाठी त्यांना सूचित 
करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११९/प्र.क्र. २७७9/१६-अ. 


३. शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या पगारातून एक दिवसाचे वेतन (माहे ऑगस्ट २०१९) 
कपातीसाठी व ती रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यासाठी व त्याचा हिशोब सादर 
करण्यासाठी खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा:- 


(एक) माहे ऑगस्ट २०१९ या महिन्याचे वेतन देयके संपूर्ण रकमेचे काढण्यात यावे. तथापि, 
वेतनातील नियमित वजातीनंतर व एक दिवसाच्या वेतनाच्या वजातीनंतर वेतनाची उर्वरीत रक्‍कम 
संबंधित अधिकारी यांना धनादेश/रोखीने/ विहित पध्दतीने अदा करण्यात यावी. 


सध्या ज्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन त्यांनी शासनास उपलब्ध करुन 
दिलेल्या त्यांच्या बँक खात्याच्या तपशिळानुसार खात्यावर परस्पर जमा करण्यात येते अशा 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनातील नियमित वजातीनंतर उर्वरित वेतनाची रक्‍कम संबंधित बँकेकडे 
जमा करण्यापूर्वी सदर रकमेतून ऑगस्ट २०१९ मधील वेतनातून १ दिवसाचे वेतन कमी करुन शिल्लक 
रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे कळविण्यात यावे. 


(दोन) सदर १ दिवसाचे वेतन कपात करताना ते मूळ वेतन--महागाई भत्ता यांच्या एकूण 
रकमेच्या आधारे गणना करुन कपात करण्यात यावे. 


(तीन) वेतन वितरणाच्या वेळी वरीलप्रमाणे वसुळी करुन वसूल केलेल्या रकमेची नोंद 
घेण्यासाठी (माहे ऑगस्ट २०१९ करिता) एक स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन त्यामध्ये वसूल केलेल्या रकमांची 
नोंद अधिकारी/कर्मचारी निहाय घेण्यात यावी. 


(चार) अशाप्रकारे मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी एकत्रित होणारी रक्‍कम विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुख तसेच जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ मुख्य अधिकारी, 
नगरपरिषद/ नगरपालिका, आयुक्‍त, महानगरपालिका यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी यांची 
वेबसाईट www.cmrf.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर भरणा करुन त्या ठिकाणी तयार 
होणा-या पोचपावतीची प्रत मुद्रीत करुन घ्यावी किंवा खाली नमूद केलेल्या तपज्ञीलाप्रमाणे मुख्यमंत्री 
सहायता निधी बँक खात्यात परस्पर जमा करावी व त्याची पोचपावती, गोळा केलेल्या रकमेच्या 
देणगीदारांच्या यादीसह दोन प्रतीत परस्पर मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय, ६ 
वा माळा, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ यांच्याकडे निश्चित प्राप्त होईल अशा प्रकारे 
रकमेचा भरणा केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसाच्या आत अचूक पाठवावी. 


मुख्यमंत्री सहायता निधी बँक खात्याचा तपशील- 
मुख्यमंत्री सहायता निधी, Chief Minister's Relief Fund 
बचत खाते क्रमांक १ ०९७२४२३७५१ Saving Account No. 10972433751 
स्टेट बंक ऑफ इंडिया, State Bank of India 
मुंबई मेन ब्रँच, फोर्ट, मुंबई-४०० 009. | Mumbai Main Branch, 
ब्रँच 'कोड-००३००, Fort, Mumbai-400 001. 
IFS Code : SBIN0000300 Branch Code- 00300, 
IFS Code : SBIN0000300 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११९/प्र.क्र. २७७9/१६-अ. 


( टिप: मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडून बँक खात्यात जमा होणा-या देणगी रकमांबाबत नोंद 
घेणे, इ. कार्यवाही करण्यात येते. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या.१६-अ कडे सदर 
धनादेश/धनाकर्ष, देणगीदारांची यादी, इ. माहिती पाठविण्याची आवश्‍यकता नाही.) 


(पाची शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन वाटप करतांना त्यांच्याकडून वसूल 
करावयाच्या वेतनाइतक्या रकमेचे प्रमाणपत्र तयार ठेवण्यात यावे. सदर प्रमाणपत्र विभाग 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुख अथवा संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने संबंधितांना 
देण्यात यावे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीतून परत वेगळया व्यक्तिगत पावतीची व प्रमाणपत्राची 
आव्यकता राहणार नाही. वेतन वाटप करीत असतानाच या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या विहित 
नमुन्यातील प्रमाणपत्र त्यांना देण्यात यावे. 


(सहा) बृहन्मुंबईतील मंत्रालयीन विभाग व अन्य विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख इत्यादींनी 
गोळा केलेला निधीचा धनादेश, देणगीदारांच्या यादीसह (दोन प्रती) परस्पर मुख्यमंत्री 
सचिवालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष यांच्याकडे समक्ष पाठवून त्याबद्दलची पोचपावती 
घ्यावी. 


(सात) जिल्हास्तरावर जनतेकडून व विविध संस्थांकडून जमा होणारी रक्‍कम विभाग/ 
कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित देणगीदारांच्या यादीसह (दोन प्रती) त्या त्या जिल्हाधिका-यांकडे सुपूर्द 
करावी. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्याकडे धनादेशाव्दारे जमा झालेली रक्‍कम उपरोक्त सूचना क्रमांक 
(चार) मध्ये नमूद बँक खात्यात जमा करुन त्या संबंधातील पोचपावती व तपशिलासह मुख्यमंत्री 
सहायता निधी कक्षाकडे उपरोक्त पत्त्यावर पाठवावी. 


रोखीने प्राप्त झालेल्या रकमेच्या बाबतीत जिल्हाधिका-यांनी कार्यालयनिहाय यादी तयार 
करुन एकूण रकमेचा स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट) मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये 
उपरोक्त अ.क्र. (चार) मध्ये नमूद कार्यपध्दतीप्रमाणेच जमा करुन त्याबाबत परिशिष्ट 'अ' प्रमाणे 
प्रमाणपत्र संबंधितांना दयावे व अशा प्रकारे प्राप्त निधीच्या तपशीलासह माहिती नमुना 'ब' व 'क' मध्ये 
मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे पाठवावी. अशा रकमेचा भरणा दर आठवडयाला अथवा ठराविक 
काळामध्ये करावा, तोपर्यंत ही रक्‍कम सोयीकरिता जिल्हास्तरावरील जिल्हाधिकारी यांच्याकडील 
मुख्यमंत्री निधीच्या स्टेट बँकेकडील बचत खात्यात सुरक्षित ठेवायला हरकत नाही. मात्र त्याचा 
हिशोब वेगळा ठेवावा. 


(आठ) ज्या अधिकारी/कर्मचा-यांची मासिक वेतनातून रक्‍कम वसूल करण्यास हरकत 
असेल त्यांनी त्या आठायाचे वैयक्तिक पत्र संबंधित कार्यालयाच्या आस्थापना अधिका-यांकडे द्यावे. 


(नऊ) एक दिवसाच्या एकूण AAAS AA रकमेपेक्षा कमी रक्‍कम कापून घेण्यास परवानगी 
देण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११९/प्र.क्र. २७७9/१६-अ. 


४. मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष यांनी उपरोक्‍त परि.४ (सहा) व (सात) मध्ये उल्लेख केलेल्या 
देणग्या स्वीकारुन/प्राप्त झाल्याची खातरजमा करुन संबंधितांना एकत्रित पोचपावती तात्काळ 
देण्याची व्यवस्था करावी. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८२२१४३७५२९१०७ आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
SHIVAJI RAGHUNATH .- 


by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
laharashtra, 


ostalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI 


121 9d25d8a33bf92aaccO8flabf37c100141f30d445bb4f9e 


=@08a9964Fa889 14fd0b0956696e822b221982cc926ec215f 


D A U N D aos per आता OF MAHARASHTRA, 
(शिवाजी दौंड) 

सचिव (सा.वि.स.), सामान्य प्रशासन विभाग. 
महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

३. मा. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिल, राजभवन, मुंबई-४०० ०३५. 

४. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

५. सर्व मा. मंत्री /मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद), विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा), विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
१०.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई- ४०० ०३२. 

११.सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई-४०० ०३२. 

१२.उप सचिव (आस्थापन) ,सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१३.सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४.प्रबंधक, उच्च न्यायालय ( मूळ न्याय शाखा), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

१५.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

१६.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

१७.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई. 

१८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१९. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
२०.सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
२१.महाळेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२२.महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११९/प्र.क्र. २७७9/१६-अ. 


२३.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
त्यांना विनंती की, प्रस्तुत शासन परिपत्रकास प्रसिध्दी देण्याबात आवश्‍यक कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

२४.सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त. 

२५.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 

२६.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२७.ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 


२८. राज्यातील सर्व महामंडळे , मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक. 
२९.सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य. 
३०.निवड नस्ती, कार्या.१६-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११९/प्र.क्र. २७9/१६-अ. 


अनुमतीपत्र 


मी, अर SPAS र 1 ना, आपल्या 
विभागात/ कार्यालयात ......................... पदावर कार्यरत आहे. 


कोल्हापूर, UTA ,सातारा व कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग आदि जिल्हयात 
अतिवृष्टीमुळे गंभीर पूरस्थिती उद्भवलेली असून, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून माहे 
ऑगस्ट २०१९ च्या माझ्या वेतनातून १ दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्यास मी 
इच्छुक आहे. 


विभागातील/कार्यालयातील रोख कार्यासन व रोखपाल यांनी माझ्या देय वेतनातून माहे 
ऑगस्ट २०१९ च्या वेतनातून प्रत्येकी १ दिवसाचे वेतन कपात करून घेण्यास माझी सहमती आहे. 


आपला / आपली, 
स्थळ:- 
दिनांक:- ( ) 
अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव व पदनाम 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११९/प्र.क्र. २७9/१६-अ. 


आयकर प्रमाणपत्राचा नमुना खालील प्रमाणे :-. 


परिशिष्ट-अ 


प्रमाणपत्राचा नमुना 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री./श्रीमती/कुमारी 


जे/जी यायाम विभागात/कार्याळयात .......................... पदावर कार्यरत 
आहेत, त्यांनी "मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी  "रु...................... /- अक्षरी 
विर ० ० र र ) एवढी देणगी दिली असून ही देणगी आयकर अधिनियम, 


१९६१ कलम Lo (ग) (२) (तीन एच एफ) खाली १०० टक्के सुटीस पात्र आहे. 


स्थळ: - विभागप्रमुख /कार्यालय प्रमुख /आहरण व संवितरण अधिकारी 
दिनांक:- यांची सही व शिक्का 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११९/प्र.क्र. २७७9/१६-अ. 


परिशिष्ट-ब 


मुख्यमंत्री सहायता निधी खात्यात जमा करण्यात येणा-या रकमांचा तपशील 
प्रमाणपत्राचा नमुना 


कार्यालयाचे नाव व पत्ता :- 


अ. । आहरण व संवितरण अधिका-याचे धनादेडश/धनाकर्षाचा तपशील 


क्र. । नाव, पदनाम व संपूर्ण पत्ता 


बंकेचे नाव | क्रमांक | दिनांक | रककम 


वहा (रुपये) 
व शाखा 


सक्षम प्राधिका-याची सही व rapt 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११९/प्र.क्र. २७७9/१६-अ. 


परिशिष्ट-क 


मुख्यमंत्री सहायता निधी खात्यात जमा करण्यात येणा-या रकमांचा तपशील 
प्रमाणपत्राचा नमुना 


जिल्हाधिकारी कार्यालय:- 


अ. | देणगीदाराचे पूर्ण नाव व संपूर्ण  । धनादेश/धनाकर्षाचा तपशील 


क्र. | पत्ता 


ded नाव व क्रमांक | दिनांक 


शाखा 


(रुपये) 


सक्षम प्राधिका-याची सही व rept 


//-//-// 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


